भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील अस्थायी 
पदांना दि. ०१/०९/२०२४ ते दि. २८/०२/२०२५ 
पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.४३/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: ०४ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.५११८/पापु-१५, 
दिनांक २४/०४/२०२३ 

२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.२५७/पापु-१५, 
दिनांक ०१/११/२०२३ 

३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.४३/पापु-१५, 
दिनांक १९/०४/२०२४ 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ०६/०९/२०२४ 

५) आयुकत, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्र.प्रशासन/आस्था- 
२/प्र.क्र.१८/अस्थायी पदे/मुदतवाढ/४८३/२०२४ दिनांक २४/०९/२०२४ 


प्रस्तावना :- 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये विभागाच्या 
अधिपत्याखालील भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतीबंध मंजूर 
करण्यात आलेला आहे. संदर्भ क्र.२ येथील दि.०१/११/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये भूजल सर्वेक्षण 
आणि विकास यंत्रणेमधील एकुण ३७९ पदे ही अस्थायी पदे म्हणून निश्चित करण्यात आलेली आहेत. पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिपत्याखालील भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधीलळ लेखाश्ीर्ष 
“४४०२ भांडवली खर्च” मधील १३३ अस्थायी पदांना व लेखाशीर्ष “२७०२ लघुपाटबंधारे” मधीळ २४६ अशा 
एकूण ३७९ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१/०४/२०२४ ते 
दिनांक ३१/०८/२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणेतील पाणी पुरवठा विषयक योजना, यंत्रसामुग्री इत्यादी राबविण्यासाठी व कामाची निकड लक्षात 
घेऊन, अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील पत्रान्वये आयुक्‍त, भूजल 
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांनी शासनास केली आहे. 

संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दिनांक ०१/०९/२०२४ ते 
दिनांक २८/०२/२०२५ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.४३/पापु-१५ 

करण्यात आळे आहेत. आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांनी अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्यासाठी नमूद केलेली कारणे व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयातील तरतूदी 
विचारात घेता भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील ३७९ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील कामाची निकड विचारात घेऊन भूजल सर्वेक्षण आणि 
विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेवरील ३७९ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२४ ते दिनांक २८/०२/२०२५ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
०२. सदर आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील “परिशिष्ट-अ” 
येथील ३७९ अस्थायी पदांना खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
१) सदर अस्थायी पदे व्यपगत झाली नसल्याच्या धारणेच्या अधीन राहून, सदर मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 
२) अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव, ज्या अटी व शर्तीच्या अधून राहून मंजूर केली आहेत, त्यांचे पालन 
करण्यात यावे. 
३) अधिसंख्य पदावरील अधिकारी/कर्मचारी यांना जसजसे इतर पदांवर ज्या दिनांकापासून 
सामावून घेतले जाईल, त्या दिनांकापासून तसतशी अधिसंख्य पदे आपोआप रद होतील. 
०३. उपरोक्त अस्थायी पदांसाठी होणारा खर्च “परिशिष्ट-ब” मध्ये दर्शविलेल्या लेखाशिर्षामधून त्या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
०४. प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक, पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक २१/०२/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००४१४४७५२५१२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SMITA SANJAY BAGUL 

S M ITA DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=25e12554b13903a35f36dc0d967 

S A N J AY bc182927874dabe4a3a64094e6e38959e6 
dec, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5B8292980F96B60D7F893A 


1812D84830343E177DA6046DD766352E4 
7DFB7DEA8, cn=SMITA SANJAY BAGUL 


Date: 2024.10.03 23:39:57 +05'30' 


(स्मिता बागुल) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजी नगर, पुणे 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.४३/पापु-१५ 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र. मुंबई/नागपूर 
३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र. मुंबई/नागपूर 
४. उपसचिव, (आ.पु.क,), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व 
६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
७. लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी 
९. जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, (सर्व) 
१०.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी. 
११.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने 
१२.निवड नस्ती (कार्यासन पापु-१५). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.४३/पापु-१५ 
परिशिष्ट-अ 
लेखाशिर्ष २७०२ लेखाशिर्ष ४४०२ 
अ.क्र पदनाम लघुपाटबंधारे अस्थायी | भांडवली खर्च अस्थायी 
ue पदे 
| १_| र ३ ४ 
१ | आयुक्त बलाचा क es 
२ | अतिरिक्‍त संचालक a a a ee 
3 | सहसंचालक ee 
8 | सहसंचालक (अभियांत्रिकी) ee 
५ | उपसंचालक 1 १ | १ | 
६__ मुख्य खोदन अभियंता a eee ee ee 
७ । मुख्य भूभौतिक तज्ञ a ce ee 
८ | वरिष्ठ खोदन अभियंता ae 
g | वरिष्ठ भूवैज्ञानिक 8 
| qo | वरिष्ठ भूभौतिकतज्ञ शिक ee ee ae 
| ११_ | वरिष्ठ रसायनी ee ee ee 
१२ | उप अभियंता (यां) 1 १ | १ 
१३ । प्रशासन अधिकारी re ee ee” ee 
१४ | सहाय्यक संचालक (मविवलसे) a a a re 
गट “अ” ची एकुण पदे a कका का 
| 9 | सहाय्यक भूवैज्ञानिक २५ १४ 
2 | लेखाधिकारी(मविवलेसे) a ee ee ee 
3. | सहाय्यक रसायनी pee | 2 
8 | कनिष्ठ भूवैज्ञानिक २४ १६ 
५__ | सहाय्यक भूभौतिक तज्ञ 1 १ ee 
: सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) शा 
प्रतिनियुक्तीने 1 - | 
७ | सहाय्यक प्रशासन अधिकारी शिाााशाााशााागागागाााा 
८ | प्रणाली विश्लेषक a ee eee 
गट “ब”ची एकूण पदे ५२ ३३ 
q | कनिष्ठ भूभौतिकतज्ञ 4 २ 
२ | कनिष्ठ रसायनी | oo ५१ 
3 | तांत्रिक अधिकारी द २ 
४ । प्रोग्रमर a es ee 
५ | भौगोलिक माहिती प्रणाली अधिकारी ee Pe 
र भौगोलिक माहिती प्रणाली वरिष्ठ : व 
सहाय्यक 
७ | भौगोलिक माहिती प्रणाली सहाय्यक २० १० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.४३/पापु-१५ 


अ.क्र. 


पदनाम 


लेखाशिर्ष २७०२ 


पदे 


लेखाशिर्ष ४४०२ 
लघुपाटबंधारे अस्थायी | भांडवली खर्च अस्थायी 


२ 


3 


प्रयोगशाळा सहाय्यक 


कार्यालय अधिक्षक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


उच्च श्रेणी लघुलेखक 


निम्न श्रेणी लघुलेखक 


लघुटंकलेखक 


१५ 


उपलेखापाल (मविवलेसे) 


कनिष्ठ अभियंता 


सहाय्यक आवेदक 


दोरखंडवाला/रिगमन 


गट “क” ची एकुण पदे 


१८३ 


गट “अ--ब--क एकुण पदे 


२४६ 


SMITA 
SANJAY 
BAGUL 


Digitally signed by SMITA SANJAY BAGUL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=25e12554b13903a35f36dc0d967b 
€182927874dabe4a3a64094e6e38959e6de 
८, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5B8292980F96B60D7F893A 
1812D84830343E177DA6046DD766352E4 
7DFB7DEAS8, cn=SMITA SANJAY BAGUL 
Date: 2024.10.03 23:40:25 +05'30' 


(स्मिता बागुल) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.४३/पापु-१५ 


परिशिष्ट-ब 


अस्थायी पदांची संख्या 


लेखाशिर्ष 


२४६ 


२७०२ लघु पाटबंधारे 


१३३ 


४४०२ भांडवली खर्च 


SMITA 
SANJAY 
BAGUL 


Digitally signed by SMITA SANJAY BAGUL. 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=25e12554b13903a35f36dc0d967b 
€182927874dabe4a3a64094e6e38959e6de 
c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5B8292980F 96B60D7F893A 
1812D84830343E177DA6046DD766352E4 
7DFB7DEA8, cn=SMITA SANJAY BAGUL 
Date: 2024.10.03 23:40:49 +05'30' 


(स्मिता बागुल) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


